RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 


आदेश 


क्रमांक डीटीपी/ प्र. क्र . ५१/वियो- श्रीरामपूर / कलम १२७ ( २)/ आदेश/ टीपीव्ही - ४/ ७८३/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम ३१ (१ ) 
अन्वये श्रीरामपूर नगरपरिषदेची विकास योजना (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” म्हणून संबोधिलेली ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
अधिसूचना क्रमांक डीपी/ श्रीरामपूर / भाग ( आर)/ टीपीव्ही - ४/ ६०९८, दिनांक ९ ऑगस्ट १९९१ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१९९१ पासून अंमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधिलेले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे श्रीरामपूर येथील सर्व्हे नंबर ४३/ २ + ३/२ ( नवीन सर्व्हे नंबर ४०/९१) एकूण क्षेत्र 
५०५० चौ. मी . क्षेत्र “ आरक्षण क्रमांक ३८- ए - भाजी मंडई व दुकान केंद्र ” (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित करण्यात 
आले असून त्यासाठी समुचित प्राधिकरण हे श्रीरामपूर नगरपरिषद ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे) आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत उक्त आरक्षणाखालील 
जागेचे संपादन केलेले नाही; 

आणि ज्याअर्थी, सिटी सर्व्हे नंबर ४२/ २ + ३/ २ (नवीन सर्व्हेनंबर ४०/ ९१ )( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले आहे) या जागेचे मालकांनी 
दिनांक १९ ऑगस्ट २०१३ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वयेची नोटिस बजावली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचेकलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या सदर जागेबाबतच्या रिट याचिका क्रमांक ८३२६/ २०१४ मध्ये दिनांक ७ एप्रिल २०१६ 
रोजीच्या निर्णयान्वये उक्त जागेवरील आरक्षण व्यपगत झाल्याबाबत आदेश दिला आहे ; 


वि (एच) ७९९ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप -कलम (१) नुसार उक्त आरक्षण हे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून, उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (२) नुसार उक्त आरक्षणाबाबत सदर अर्जदारांच्या मालकीचे क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१३ / ३२११/ प्र. क्र . ५०८/ नवि -१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, 
पोट - कलम ( २) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित 
केलेले आहेत ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम (२) बाबत तसेच त्याबाबतच्या इतर अधिकारांसह शासनाने प्रदान केलेल्या 
अधिकारात संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे हे या आदेशान्वये श्रीरामपूर विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ३८- ए - भाजी मंडई व 
दुकान केंद्र ” हे आरक्षण उक्त जागेपुरते ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर 
मुक्त झालेली जागा लगतच्या जमिनींवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता 
उपलब्ध होईल . 

परिशिष्ट 
मौजे, तालुका व जिल्हा 

विकास योजनेतील 

खरेदी सूचनेखालील 

आरक्षणातून व्यपगत 
आरक्षण व विकास योजना गट नंबर / सर्व्हे नंबर / झालेल्या भागाचे 
अहवालानुसार क्षेत्र 

सिटी सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


B 


चौ . मी . 


मौजे श्रीरामपूर , 

“ आरक्षण क्रमांक ३८ - ए सर्व्हे नंबर ४३ / २ + ३ / २ सुमारे ५०५० चौ. मी . 
तालुका श्रीरामपूर , 

भाजी मंडई व दुकान केंद्र , ( नवीन सर्व्हे नंबर ४०/ ९१ ) 
जिल्हा अहमदनगर . 

( ५०५० चौ . मी .) 
उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, श्रीरामपूर नगरपरिषद, जिल्हा अहमदनगर 
यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे . 
सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www. dtp. maharashtra. gov .in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 

नो . र. शेन्डे, 
संचालक , नगररचना , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, २ फेब्रुवारी २०१८ . 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 
Maharashtra Regionaland Town Planning Act, 1966 


ORDER 


__ No. D. T. P./ C . No. 51/ D. P. Shrirampur/ Section 127( 2)/ Order /TPV -IV/ 783/ 2018.- Whereas , the Director 
of Town Planning, Maharashtra State, Pune vide its Notification No . DP/Shrirampur / Part ( R)/TPV -IV/ 
6098 , dated 9th August 1991 has approved the Development Plan of Shrirampur ( hereinafter referred 
to as " the said Development Plan " ) under Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Mah . Act No . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act ”) and the 
same has came into force with effect from dated 31st October 1991; 


and whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 5050 sq . mtrs. from Mouje 
Shrirampur, taluka Shrirampur bearing S . No. 43 /2 + 3 /2 (New S . No. 40 /91) (hereinafter referred to as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


३ 


" the said Land ") is reserved for " Site No . 38 - A - Vegetable Market and Shopping Centre" (hereinafter 
referred to as “ the said Reservation ”) for which Appropriate Authority is Municipal Council, Shrirampur 
(hereinafter referred to as " the said Appropriate Authority "); 

and whereas, the land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate 
Authority within Ten years from the date on which the said Development Plan came into force ; 

and whereas , the owners of the said Land had served a Notice under Section 127 ( 1) of the said Act, 
on the said Appropriate Authority vide their letter, dated 19th August 2013 ; 

and whereas , the said Appropriate Authority , has not acquired or no steps as contemplated in the 
Section 127 ( 1) of the said Act, has commenced for its acquisition within the period of Twelve months 
from the receipt of the aforesaid notice ; 

and whereas, Hon ble High Court, Mumbai Bench at Aurangabad in its decision , dated 7th April 2016 
in Writ Petition No. 8326 / 2014 has allowed the Petition and decided about lapsing of said reservation on 
said land ; 

and whereas in accordance with the provision of Section 127 ( 1 ) of the said Act, the part of the said 
Reservation , pertaining to the said land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under Section 127 (2 ) of the said Act ; 

and whereas , the Government in Urban DevelopmentDepartment under Section 151 of the said Act, 
vide Resolution No . TPS - 1813 / 3211/CR -508 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it under Section 127 (2 ) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal 
Councils /Nagar Panchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune . 

Now therefore , in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub -section (2 ) 
of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune hereby notifies that the said Reservation of " Site No. 38 - A - Vegetable 
Market and Shopping Centre " is lapsed only in respect of said land (as specified in the Schedule herein 
below ) and the said land shall become available to the land owners for the purpose of Development as 
otherwise , permissible in the case of adjacent land , under the said Development Plan . 


Mouje , taluka , 

district 


Schedule 
Reservation of 
Development Plan 
and its Area as per 
Development Plan 

Report 


City Survey No ./ 
Survey No./ 

Gat No . 


Area of the 
lapsed part of 
the Reservation 


Sq. mtrs . 
Mouje Shrirampur, 

" Site No. 38 - A 

S . No . 43 /2 + 3 /2 About 5050 
taluka Shrirampur, Vegetable Market and 

Sq. mtrs . 
district Ahmednagar. Shopping Centre " . 

(5050 Sq. mtrs.) 
A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said reservation , shall be 
made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Shrirampur during Office hours on all 
working days for inspection to public upto One month . 

This Order shall also be published on the Directorate s web - site www .dtp .maharashtra .gov. in 


N . R . SHENDE , 
Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune . 


Pune, 2nd February 2018 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


परिशिष्ट -१ - चालू 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे कढरे 
गट नंबर / 

संपादित करावयाचे 
सर्व्हे नंबर 

एकूण क्षेत्र 


पो . ख . 


एकूण 


ला . ला . 

२ 


- 


ho 


हे . आर 


ho 


० 


० 


० 


० 


१२ पै. 
२१ पै. 
२५ पै. 
२६ पै. 


० 


० 


० 


० 


하 


० 


० 


० 


० 


३२ पै ./ २ 
३८ पै. 
३९ पै. 


० 


० 


० 


० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १९ अन्वये. 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं/ कावि -९२/२०१८ . - ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी, 
( भूसंपादन ), क्रमांक १, धुळे यांनी खालील परिशिष्ट १ मध्ये नमूद 
केलेल्या जमिनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ अन्वये बुराई प्रकल्पाचे दुसाने बंधारा क्रमांक २ चे उजव्या 
कालव्याची वितरिका क्रमांक ९ या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
असल्याची किंवा आवश्यक असण्याची शक्यता असल्याबाबतची प्राथमिक 
अधिसूचना दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), क्रमांक १, धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये 
समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांना सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन) क्रमांक १, धुळे 
यांच्या अहवालावरून समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी, धुळे यांची 
अशी खात्री झाली आहे की , खालील परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या 
जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत ; 

त्याअर्थी, मी, डॉ . दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हाधिकारी, धुळे उक्त 
नियमाच्या कलम २ (३ ) ( ई ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या समुचित 
शासनाच्या अधिकारान्वये असे घोषित करतो की , खालील परिशिष्ट - १ 
मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी बुराई प्रकल्पाचे दुसाने बंधारा क्रमांक २ 
चे उजव्या कालव्याची वितरिका क्रमांक ९ या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), क्रमांक १, धुळे यांच्या कार्यालयात 
पाहणीसाठी उपलब्ध राहतील . 

परिशिष्ट -१ 
जिल्हा धुळे, तालुका साक्री, मौजे कढरे 
गट नंबर / 

संपादित करावयाचे 
सर्व्हे नंबर 

एकूण क्षेत्र 


० 


० 


० 


० 


. 


० 


० 


५१ पै. 
५३/ ४ पै. 
५३/ ३ पै . 
५३/ २ पै . 
५३/ १ पै. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


५४ पै . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


५२/ ५ पै. 
५२/ २ पै . 
५२ / ४ पै. 
५२/ ३ पै. 
५२/ १ पै . 
६२/ २ पै . 
६२/ ३ पै . 
६२/ १ पै . .. 
८६/ ३- अ व .. 
३ - ब पै . 
८६/ १ पै. .. 
८६/ २ पै . 
८७ 

एकूण .. 


० 


० 


० 


० 


ला . ला . 


पो . ख . 


एकूण 


० १२ 


० 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
० ३० 


० 


० 


० 


३० 


९/ २-अ पै. .. 
९ / १ पै. . . 


० १५ 
५ १८ 


०| 


० १८ 


o 


-- 


५ १८ 


१० पै . 


. . 


o 


० ६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


५ 


परिशिष्ट - १ - चालू 


जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा, मौजे रेवाडी 
गट नंबर / 

संपादित करावयाचे 
सर्व्हे नंबर 

एकूण क्षेत्र 


ला . ला . 


पो . ख . 


एकूण 


to 


हे . आर 


हे. आर 


१६० 


.. 


० 


० ४७ 


० ४७ 


१५९ 


० 


० 


१५८ 


० 


० 


१५७ 


० 


० 


सहायक जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ अंतर्गत 

कलम ११ अन्वये. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर- १२ / २०१७/ कावि - ४६१/ २०१८ . 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) च्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११/२०१४/प्र. क्र . ७७/ अ - २ , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” 
असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड झेड - ए मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, 
सहायक जिल्हाधिकारी, नंदुरबार भाग, नंदुरबार यांना सोबतच्या 
अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक 
आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. 
( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण सोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ) 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


U 


१५१ 


० 


० 


१५२ 


० 


० 


१८०/ १ 


० 


० 


१८१ 


० 


० 


१५५ 


० 


० 


१५३ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२ 


० 


० 


० 


५३/ १ 


.. 


० १३ 


० 


०। 


एकूण .. 


३ ५६ 


३ ५६ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात 
आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी प्रशासक नेमण्याची 
तरतूद आहे, परंतु सदर प्रकल्पात विस्थापन नाही . तसा तपशील 
सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
जिल्हाधिकारी, धुळे . 


धुळे , ७ फेब्रुवारी २०१८. 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


गट नंबर 


संपादित 


प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा अथवा 
त्यांच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनींवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


करावयाचे क्षेत्र 


हे . आर 


मौजे मेंदीपाडा 


परंतु , उक्त गट क्रमांकांच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीत कारणे लेखी नमूद करून , 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


२२/ १ 


२२/ २ 


२२ / ३ 
२२/ ४ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५- अ) नुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत ; 


२१/ १ 


२१/ २ 


२१/ ३ 


एकूण क्षेत्र .. 


१ ४८ 


मौजे सागाळी 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत, त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी ,नंदुरबार भाग, नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


८६ 


४५ / १ 


४५/ २ - अ 


उक्त जमिनींचे नकाशे सहायक जिल्हाधिकारी, नंदुरबार भाग , 
नंदुरबार यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहणेकरिता उपलब्ध 
आहेत . 


४४ / १ 


४४ / २ 


४४/ ३ 


४३/ २ 


अनुसूची - एक 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर 
गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 


४२/ १ 


occccc 


४२ / २ 


हे . आर 


४२/ ३ 


मौजे मळवाण 


४२/ ४ 


४० 


९५ / १ - अ 


१५/ १ - ब 
१५/ १- क 
९६/ १ 


३८ / १ 


३८ / २ 


९६/ २ 


३८ / ३ 


१०१ 


३८ / ४ 
३८ /५ 


१०० / १ 
१००/ २ 


एकूण क्षेत्र .. 


२ ०४ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 
अनुसूची - एक – चालू 

अनुसूची - एक - चालू 
गट नंबर 

संपादित गट नंबर 

संपादित 
करावयाचे क्षेत्र 

करावयाचे क्षेत्र 
१ 
हे . आर 

हे . आर 

मौजे श्रावणी - चालू 
मौजे सागाळी – चालू 

४१/ १ - अ 
४१/ १ - ब 


० 


० 


० 


० 


४२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४७ / १ - ब 
४७ / १ - क 
४७ / २ 
४६ / २ 
४६/ १ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


५३ 


० 


२१/ २ - ब 
२०/ २ - क 
२० / २ - ड 
२० / २- ब 
२० / २ - अ 
१७/ १ 
१७/ २ 
१७/ ३ 
१७/ ४ 


० 


० 


एकूण क्षेत्र .. 
एकूण एकंदर .. 


५०५ 
१५ ८११ 


० 


० 


० 


० 


० 


९/ १ 


० 


० 


९/ ३ 


० 


९ / ४ 


< /۹ 
८ / २ - अ 


० ११ 

० २९ 
___ ० ३५ 


७ २४१ 


एकूण क्षेत्र .. 
मौजे श्रावणी 


। 


० 


* 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : कोरडी मध्यम प्रकल्प , उजवा कालवा, वितरिका 
क्रमांक ४ करिता जमीन संपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे वर्णन : मौजे मळवाण, मेंदीपाडा , सागाळी व श्रावणी, 
तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार येथील जमिनींचे भूसंपादन करणे . 

समाजाला मिळणारे लाभ : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध 
होऊन लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणे अपेक्षित 
आहे . 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च 
२०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट 
दिली असल्यामुळे , सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . 
त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 

___ अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
लागू नाही . 

निमा अरोरा , 

( भा . प्र. से. ), 
सहायक जिल्हाधिकारी, 

नंदुरबार भाग, नंदुरबार . 
नंदुरबार , २४ जानेवारी २०१८ . 


० 


० 


* 


३२/ १ 
३२/ २ 
३२/ ३ 
२४ - अ/ ३ 
२४/ २ - अ 


० 


* 


० 


* 


० 


० 


**** 


० 


१९ 
३७ - अ 
३७ - ब 


० 


० 


* 


38 


० 


*s 


० 


४० 
४१ / २ - ब 
४१/ २ - अ 


० 


8 


० 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन- १/ ई -टपाल / ६/ २७/ २३७/ २०१८. - जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव, मात्रणनाला, तालुका 
रावेर या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचे महसूल 
व वन विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पुनर्व/कार्या.- ९ (१)/ प्र./एनआर - २६ / २००४, दिनांक ७ ऑक्टोबर २००४ अन्वये महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत. 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


लघु पाटबंधारे तलाव , निरंक निरंक मुंजलवाडी रावेर १. मुंजलवाडी रावेर 
मात्रणनाला , तालुका रावेर , 

२. खिरोदा प्र , रावेर रावेर 
जिल्हा जळगाव . 

३. रावेर 

रावेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

लघु पाटबंधारे तलाव , चितेगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने, सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक २५ जानेवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर, 
जळगाव , ३० जानेवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्वसन - १/ ई- टपाल/ ६/ २७/ २३८/२०१८ . - जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तहसीलमधील लघु पाटबंधारे तलाव , चितेगाव या 
पाटबंधारे प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे शासनाचेमहसूल व वन 
विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक २० /९९ , दिनांक २४ जून १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनीचे कोणत्याही 
प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत कलम १२ नुसार निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


गावठाण 


तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


१ 


लघु पाटबंधारे तलाव , निरंक निरंक 

चितेगाव चाळीसगाव 

चितेगाव 

चाळीसगाव 
चितेगाव , तालुका चाळीसगाव , 

निमखेडी चाळीसगाव तांबोळे 

चाळीसगाव 
जिल्हा जळगाव. 

पिंप्री (बु .) चाळीसगाव बेलदारवाडी चाळीसगाव 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु पाटबंधारे तलाव , चितेगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव या प्रकल्पाचे काम २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व 
विस्थापितांसाठी जमीन संपादित करावयाची नसल्याने, सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेतजमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक २५ जानेवारी २०१८ पासून 
उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

गोरक्ष गाडीलकर, 
जळगाव , ३० जानेवारी २०१८ . 

अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


९ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि - १/पुर्ती हौसिंग / क -२१/ नों.र. आदेश /३८०८/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा 
वापर करून मी , संजय गिते, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक 
तालुका, नाशिक या आदेशान्वये पुर्ती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड, नाशिक, तालुका- जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
एचएसजी/(टीसी)/ ४१७ / सन १९७२ , दिनांक २४ जानेवारी १९७२ ह्या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत असून सदर आदेशाचे 
दिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, अस समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


२४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. संस्थेने तिच्या 
नावात बदल करणेबाबतचा पोट-नियम दुरुस्ती प्रस्ताव सादर केलेला 
आहे. सदर पोट-नियम दुरुस्ती प्रस्ताव या कार्यालयाकडील उपविधी 
दुरुस्ती ज्ञापन जावक क्रमांक विकास- १/ पोनिदु/मंजूर/ सन २०१७, दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१७ नुसार संस्थेचे यापूर्वीचे असलेले कोहिनूर को - ऑप. 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , देवळाली कॅम्प, नाशिक या नावात गायत्रीधाम 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, देवळाली कॅम्प, नाशिक, जिल्हा नाशिक 
अशी दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. 
नाशिक, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


नाशिक, १४ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ एनएसके/ एनएसके/एचएसजी/( टीसी)/ ५७२५/ ३७८८/ 
सन २०१७. - श्रद्धा हाईटस् को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , अंबड , नाशिक ही संस्था मौजे अंबड शिवारातील गट नंबर 
३०३ - ब/ १, प्लॉट नंबर १२ व १७ यांसी क्षेत्र ५४४.०० चौ . मी. या 
मिळकतीवरील इमारतींसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहेत . 


क्रमांक वि -१ / जीवनशिल्प/ क- २१/ नों.र. आदेश / ३७६५ / सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा 
वापर करून मी , संजय गिते, उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक 
तालुका, नाशिक या आदेशान्वये जीवनशिल्प को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , तालुका- जिल्हा नाशिक नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/ २५३६/ सन १९९३, दिनांक 
२१ डिसेंबर १९९३ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 


संजय गिते , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक , 
तालुका -जिल्हा नाशिक. 


नाशिक , १० नोव्हेंबर २०१७. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


नाशिक , ८ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक विकास- १/ पोनिदु/ नाव बदल/ गायत्रीधाम / ३८८०/ सन २०१७. 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक , जिल्हा नाशिक हे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , कोहिनूर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , देवळाली 
कॅम्प, नाशिक, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९ / सन २०१७. - श्री . ए. बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश- ८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण तीन दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-८ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री. ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५ / सन २०१७. - श्रीमती के . के . पाटील , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. के. पाटील यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. के. पाटील , तर्थजिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. पी. परदेशी, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


____ श्रीमती के. के. पाटील , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या तर्थजिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८/ सन २०१७. - श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . आर. भावके , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . एस . व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११२/ सन २०१७. - श्री . बी . एन . चिकणे , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन . चिकणे, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


११ 


श्री . बी . एन . चिकणे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी. पी. मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . बी . एन. चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एस . सातभाई यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. एच. एस. सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. के . एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . एच. एस. सातभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२४ / सन २०१७. - श्रीमती एम. वाय . डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
१५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. जी . देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम. वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १५ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०६/ सन २०१७. - श्रीमती एस. पी. नलगे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . पी. नलगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. पी. नलगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. पी. नलगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सौ . सु. कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६५/ सन २०१७. - श्री. एच. एस. सातभाई, 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
१४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १७ नोव्हेंबर २०१७. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


BY I/ C PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/ 8195/ 2017 . - The Principal Ditrict and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following Order : 


Earned leave for four (4 ) days from 20th 
November 2017 to 23rd November 2017 prefixing 
Sunday falling on 19th November 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
18th November 2017 after office hours to 24th 
November 2017 before office hours is hereby 
granted to Smt. S . S . Ghodke , District Judge - 5 
and Additional Sessions Judge, Nashik. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. दस्तगीर राजेखान पठाण यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. 
__ श्री. दस्तगीर राजेखान पठाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. श्रीमंत द्वारकादास 
चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दस्तगीर राजेखान 
पठाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २७ ऑक्टोबर २०१७. 


Certified that Smt. S. S . Ghodke would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -5 and Additional Sessions Judge , Nashik 
if she had not proceeded on leave for the period 
from 20th November 2017 to 23rd November 
2017 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services ( Pay) Rules , 1981] . 


आदेश 


Charge during the absence of Smt. S . S . 
Ghodke, District Judge -5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Smt. M . H . More , 
District Judge- 6 and Additional Sessions Judge, 
Nashik. 


क्रमांक बी -२/ ५९४६/ सन २०१७.- श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ व दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


S. R. SHARMA, 
1/c Principal District and Sessions Judge , 

Nashik. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


Nashik , 16th November 2017 . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा कार्यभार श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता . 


क्रमांक बी -२/ ५९२४ / सन २०१७. - श्री . दस्तगीर राजेखान पठाण , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २६ ऑक्टोबर 
२०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


__ श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
दिलेले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


१३ 


आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती मंगला अंकुश मोटे यांना सहदिवाणी 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . ___ श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे , ३० ऑक्टोबर २०१७ . 

धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 
आदेश 

श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
क्रमांक बी -१ / ५९७८/ सन २०१७. - श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ३१ ऑक्टोबर असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
२०१७ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत यांना 

टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 

सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 

कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 

असत्या . 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

धुळे , १ नोव्हेंबर २०१७. 
श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

आदेश 
स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

क्रमांक बी -२/ ५९८०/ सन २०१७. - श्री. संतोष हेमंत गरड , दिवाणी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते २७ ऑक्टोबर २०१७ अशी एकूण ५ 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
राहिल्या असत्या. 

पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
धुळे , १ नोव्हेंबर २०१७ . 

कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
आदेश 

श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
क्रमांक बी - २/ ५९७९ / सन २०१७.- श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, सहदिवाणी न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते । त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


श्री . संतोष हेमंत गरड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 


धुळे , ३ नोव्हेंबर २०१७ . 


__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . संतोष हेमंत गरड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ६०३१/ सन २०१७ . - श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०१७ ( दुसरा शनिवार ), दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१७ ( रविवार ) व 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१७ ( रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी 
एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे . 


आदेश 
क्रमांक बी-२/ ६०३२ / सन २०१७.- श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना धुळे जिल्हा 
न्यायालयाचेदिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे आदेशानुसार दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो मंजूर करण्यात 
आलेल्या अर्जित रजेस जोडून दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०१७ अशी दोन दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती करुणा रामकुमार राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करुणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे, ३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अपर सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . सुधीर महादेव देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अपर सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -२/ ६०५७/ सन २०१७. - श्री. विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१७ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. सुधीर शंकरराव शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


१५ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . विवेक विलास कुलकर्णीयांना सहदिवाणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सुधीर शंकररावशिंदे, 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 

कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 

अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 

राहिले असते . 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

धुळे, ९ नोव्हेंबर २०१७. 
श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस . पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे क्रमांक बी -२ / ६१६३/ सन २०१७. - श्री . प्रितेश सुमतीलाल भंडारी , 
सोपविण्यात येत आहे . 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 

यांना दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

अशी एकूण १६ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, येत आहे . 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. प्रितेश सुमतीलाल भंडारी यांना दिवाणी 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 

या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
धुळे , ८ नोव्हेंबर २०१७. 

रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. प्रितेश सुमतीलाल भंडारी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
आदेश 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे , 
क्रमांक बी -१/६०६८ / सन २०१७ .- श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
न्यायाधीश- १ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ६ नोव्हेंबर 

शिंदखेडा यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 
२०१७ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 

श्री. प्रितेश सुमतीलाल भंडारी , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांनी रजेवरून परत आल्यावर 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे यांना जिल्हा ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे 
न्यायाधीश- १ व अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र त्यांचे पत्र म . जा . क्र . १४५९/ २०१७, दिनांक १३ 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

नोव्हेंबर २०१७ अन्वये सादर केलेले आहे . 
अपर सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. प्रितेश सुमतीलाल भंडारी, 

दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अपर सत्र 

हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा । दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षिरसागर , जिल्हा न्यायाधीश- ३ या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 

रविंद्र मधुसुदन जोशी, 
श्री . सुधीर शंकरराव शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अपर सत्र 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर धुळे , १४ नोव्हेंबर २०१७ . 
केलेले आहे. 


धुळे. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

Order 
आदेश 

No. EST/8265 /2017 . - In partial modification of 

this office order under reference the Principal 
क्रमांक आस्था / अवसायक संस्था/ अवसायक/ बदल आदेश/ २७२५/ District and Sessions Judge , Nashik is pleased 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम to pass the following order : 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , एस. एफ. गायकवाड, सहायक 

Earned leave for four (4 ) days from 20th 
निबंधक , सहकारी संस्था , रावेर श्री बालाजी ग्रामीण बिगरशेती November 2017 to 23rd November 2017 prefixing 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कोचुर बु., तालुका रावेर , जिल्हा Sunday falling on 19th November 2017 with 
जळगाव या संस्थेवर श्री . जी . पी . बावीस्कर यांच्याऐवजी श्री . डी. डी . 

permission to leave headquarter with effect from 

18th November 2017 after office hours to 24th 
पाटील, मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रावेर , 

November 2017 before office hours is hereby 
तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

granted to Smt. S . S . Ghodke , District Judge - 5 
सदरचा आदेश आज दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी माझे सही 

and Additional Sessions Judge , Nashik . 
व शिक्का व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

Certified that Smt. S . S . Ghodke would have 

continued to officiate in the post of District 
$ 44. 14 . 15 , 

Judge- 5 and Additional Sessions Judge , Nashik 
सहायक निबंधक , 

if she had not proceeded on leave for the period 
सहकारी संस्था, रावेर , from 20th November 2017 to 23rd November 
जिल्हा जळगाव . 

2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 

Civil Services (Pay) Rules , 1981). 
जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१७. 

Charge during the absence of Smt. S . S . 
Ghodke , District Judge -5 and Additional Sessions 

Judge , Nashik is kept with Shri. R . R . Vaishnav, 
BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 

District Judge -4 and Additional Sessions Judge , 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Nashik 
Order 

S . R . SHARMA, 
No. EST/8243 / 2017 . - Earned Leave for three 

District Judge - 1 and 
( 3 ) days from 13th November 2017 to 15th 

Additional Sessions Judge , 
November 2017 prefixing holidays falling on 11th 

Nashik 
November 2017 and 12th November 2017 is 

Nashik , 18th November 2017 . 
hereby granted as an ex -post- facto sanction to 
Smt. K . M . Pingle , 4th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 

BY I/C PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 
Certified that Smt. K . M . Pingle would have 
continued to officiate in the post of 4th Joint 

Order 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik if she had not No. EST/8266 /2017 . - The Principal District 
proceeded on leave for the period from 13th and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
November 2017 to 15th November 2017 (Note 2 the following order : 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services 
(Pay) Rules , 1981) . 

Earned leave for five (5 ) days from 20th 

November 2017 to 24th November 2017 prefixing 
Charge during the absence of Smt. K . M . Sunday falling on 19th November 2017 and 
Pingle , 4th Joint Civil Judge, Junior Division and 

suffixing holidays falling on 25th November 2017 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik remained 

and 26th November 2017 with permission to 
with Smt. P . V . Dhande, 7th Joint Civil Judge , 

leave headquarter with effect from 18th 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 

November 2017 after office hours to 27th 
Class , Nashik for the period from 13th November 

November 2017 before office hours is hereby 
2017 to 15th November 2017 . 

granted to Smt. M . H . More , District Judge -6 and 
Nashik , 17th November 2017 . 

Additional Sessions Judge , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


१७ 


Charge during the absence of Smt. M . H . श्रीमती के . व्ही. बोरा , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
More , District Judge -6 and Additional Sessions यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
Judge , Nashik is kept with Shri. S . T. Pandey, श्री . एस. यू. बघेले , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एम. व्ही . चव्हाण , 
Nashik. 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत 

आहे. 
Certified that Smt. M . H . More would have 
continued to officiate in the post of District श्रीमती के. व्ही. बोरा, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
Judge-6 and Additional Sessions Judge , Nashik ____ ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
if she had not proceeded on leave for the period दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
from 20th November 2017 to 24th November काम करीत राहिल्या असत्या . 
2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 

अहमदनगर, १८ नोव्हेंबर २०१७ . 
Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 


आदेश 


S . R . SHARMA , 
1/c Principal District and 
Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 18th November 2017 . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११२/ सन २०१७. - श्री. बी. एन. चिकणे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २२ 
नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २१ 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १०६/ सन २०१७. - श्रीमती एस . पी . नलगे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण तीन 
दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत 
आहे. 


अहमदनगर , १८ नोव्हेंबर २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . एन. चिकणे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. बी . एन . चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . बी . एन . चिकणे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०३/ सन २०१७.- श्रीमती के . व्ही. बोरा, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ ते 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. व्ही. बोरा यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७ / सन २०१७. - श्रीमती के . पी . राठौर , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २१ मे २०१८ पर्यंत प्रसूती रजेवर 
असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २३ नोव्हेंबर 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


२०१७ रोजीपासून ते दिनांक २१ मे २०१८ रोजीपर्यंत श्री . पी . पी . 
मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

सौ . सु. कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर. नावंदर यांना जिल्हा न्यायाधीश 
९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते. 


अहमदनगर , २२ नोव्हेंबर २०१७ . 


श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस . जी. इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश 
१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला 


होता . 


श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


प्रकाश हिं . माळी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २० नोव्हेंबर २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३/ सन २०१७. - श्रीमती एस . के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१७ व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण २ 
दिवसांची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के. केवले यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही . डब्ल्यु. हुड , जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 


___ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / स. नि ./ क/ संस्था नोंदणी/ अधिसूचना/ ८८४/ सन 
२०१७ .- आश्विनाथ प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
घोटेवाडी ( आशापूर) , तालुका सिन्नर , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० , नियम १९६१ च्या २४ चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके 
एसएनआर/ एजीआर/( ओ)/८८४/ डी / सन २०१७, दिनांक २४ ऑक्टोबर 
२०१७ असा आहे. तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम ( १२ ) ( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 

मनिषा खैरनार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

नाशिक. 


अहमदनगर , २० नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७/ सन २०१७. - श्री . एस . आर . नावंदर , 
जिल्हा न्यायाधीश-९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


नाशिक , २४ ऑक्टोबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ १९ 
BY I/C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST/ 8242/ 2017. - The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Shri. S . M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge, Malegaon. 


Earned leave for three ( 3 ) days from 22nd 
November 2017 to 24th November 2017 suffixing 

holidays falling on 25th November and 26th 
November 2017 with permission to leave 
headquarter is with effect from 21st November 
2017 after office hours to 27th Novmber 2017 
before office hours . 


2 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik. 


Earned leave for one ( 1 ) day i. e. from 21st 
November 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 20th November 
2017 after office hours to 22nd November 2017 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties. 


Shri . S. M. Belkar , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge, Malegaon. 


Shri . S . A . S . M . Ali, 
District Judge -2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik. 


Shri . J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


S . R . SHARMA, 
1/c Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 17th November 2017 . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१ ) सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक एडीएम - १८४/ १५६ (२) , 

दिनांक १९ मार्च १९६८ . 
( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ -स , दिनांक २ एप्रिल २००५. 
(३ ) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ , दिनांक २ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश . 
( ४) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जावक क्रमांक पतसंस्था/ सआ- ५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २०१७ /९, दिनांक १ जानेवारी 

२०१७ चे आदेश / परिपत्रक . 
( ५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि संगमनेर मर्चेटस् को - ऑप. बँक लिमिटेड, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर यांचे दिनांक २४ ऑक्टोबर 

२०१७ चे पत्र / प्रस्ताव . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक ना .बँका/ सआ- १/दि संगमनेर मर्चेट बँक/ क . १५६/ अधि ./२५५८/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि संगमनेर मर्चेटस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील तक्त्यात 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अधिकाऱ्याचे नाव अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र/जिल्हा 


अ . क्र . 


१ श्री . महादेव हिरालाल क्षत्रिय बॅचमॅनेजर 

कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अहमदनगर 
२ श्री. राजेंद्र माधवराव कुलथे ज्युनिअर ऑफिसर कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अहमदनगर 
अटी : (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदीनुसार कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 

आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
(२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयासह या 

कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच शासकीय कोषागारात करण्यात यावा. 

याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्रमांक १९४२/२०१३ , बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या 

याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयाचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे 

निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ८) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/प्र. क्र . २३१/१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ” , “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि संगमनेर मर्चेटस् को - ऑप. बँक लिमिटेड , 

संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही . 
( १३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 


डॉ. आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे, १० नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


२१ 


२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे . - (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चेकलम 

१०२ व १०३ मधील तरतूद . 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 

१०२ व १०३ अन्वये संस्था अवसायनात घेणेबाबतचे या 

कार्यालयाचे अंतिम आदेश . 
( ३) श्री. आर. पी. राणे, लेखापरीक्षक, श्रेणी-२ सदर कर्मचारी 
नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१६. 

आदेश 


१९६० चे( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे. 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ ७९६/ 
२०१७, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे . 
जळगाव , २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / अव . पदभार बदल/ १०७४/ सन २०१७. 
या कार्यालयाचे वाचावे क्रमांक ३ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ अन्वये निर्गमित अंतिम आदेशात अंशत : फेरबदल 
करून मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ (४ ) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार आदेश देतो की , 
विवरे बु., दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विवरे बु., तालुका 
रावेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम १०५ अन्वये कामकाज करण्यासाठी श्रीमती व्ही . बी . 
जाधव, लेखापरीक्षक , श्रेणी- २ अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग-२, सहकारी संस्था ( पदुम), जळगाव यांची नवीन अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करणेत येत आहे. 
जळगाव, १ नोव्हेंबर २०१७ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / धनदाई महिला/ दूध उत्पा/ ११७२ / 
सन २०१७. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित धनदाई महिला 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, भोद बु., तालुका धरणगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था 
आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ डीएचएन/एजीआर/( ओ)/( डी)/ ७९७/ 
२०१७, दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे . 

अशोक डी. बागल , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 
जळगाव , २९ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / पुंडलिक दूध संस्था/ पुनर्जी आदेश/ ११०५/ 
सन २०१७ .- मी, अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा 
नियम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पुंडलिक दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित, लोणसीम , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेच्या आदेशाच्या तारखेपासून पुनर्रचना झालेचे घोषित करीत 
आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी कार्यालयीन मोहोर ठसवून निर्गमित केला असे . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास-१/ पोनिदु कार्यक्षेत्रबदल / साईदृष्टी /३७६६/ सन २०१७. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, जिल्हा नाशिक हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , साईदृष्टी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. सदर संस्थेने नोंदणीवेळी जे 
कार्यक्षेत्र दर्शविले होते , ते नाशिक गावचेशिवारातील सर्वे नंबर १९९ / 
१ व १९९/ २ मधील प्लॉट ९ व १० असे होते . संस्था नोंदणीवेळी सदर 
मिळकतीच्या मालकाच्या संमतीपत्र दिल्याने, संस्थेची नोंदणी करण्यात 
आलेली होती . तथापि , संस्था नोंदणीनंतर सदर व्यवहार फिसकटल्याने, 
खरेदी व्यवहार न झाल्याने संस्थेने पाथर्डी शिवारातील सर्व्हे नंबर 
२९८ / १ मधील प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ एफ , प्लॉट क्रमांक ३१ ते 
३७/ जी , प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७ / एच , प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ आय या 
मिळकती खरेदी केल्याने, संस्थेचे नोंदणीचे वेळचे असलेले कार्यक्षेत्र 


जळगाव , १५ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ शोमहिला/ दूध उत्पा / ११६६ / सन 
२०१७. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित शोभाई महिला 
दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , बाणगाव , तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केले आहे . 
पारनेर, २८ नोव्हेंबर २०१७. 


बदलले आहे. तसेच नोंदणीवेळचा पत्ता व उद्दिष्टही बदललेले आहे . 
सदर संस्थेचे उपरोक्तप्रमाणे नोंदणीवेळचे कार्यक्षेत्र, पत्त्यात व उद्दिष्टामध्ये 
बदल झाल्याने, संस्थेने पोट -नियम दुरुस्तीबाबतचा ठराव मंजूर करून , 
संस्थेचा नोंदणीवेळी दर्शविलेला पत्ता , कार्यक्षेत्र व उद्दिष्ट्ये यात बदल 
करणेबाबतचा प्रस्ताव या कार्यालयास सादर केला होता . सदर 
दुरुस्तीबाबतचा पोटनियम दुरुस्ती प्रस्ताव या कार्यालयाकडील उपविधी 
दुरुस्ती ज्ञापन जावक क्रमांक विकास- १/ पोनिदु/मंजूर/ सन २०१७, दिनांक 
९ नोव्हेंबर २०१७ नुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 

संजय गिते , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , 

तालुका नाशिक . 
नाशिक , ९ नोव्हेंबर २०१७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१) या कार्यालयाचा संस्था विसर्जनाचा मध्यंतरीय आदेश 

जावक क्रमांक सनिपा/ वि -२/बंदसंस्था/ म. आ . / कलम १०२ / 

सन २०१२ , दिनांक २ डिसेंबर २०१२. 
( २ ) या कार्यालयाचा संस्था विसर्जनाचा अंतिम आदेश जावक 

क्रमांक सनिपा/बंदसंस्था/ अं. आ ./ कलम १०२/ सन २०१२, 

दिनांक ३ मार्च२०१२ . 
( ३) विसर्जन अधिकारी यांचेकडील दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०१७ रोजीचा नोंदणी रद्द करणेबाबतचा अहवाल . 
( ४ ) संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत दैनिक पुढारी या 

वर्तमानपत्रातील दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची 
जाहीर नोटीस व दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रातील 

दिनांक १४ जानेवारी २०१६ रोजीचे शुद्धीपत्रक . 
( ५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियम , १९६१ मधील अवसायनातील संस्थांची नोंदणी 
रद्द करण्यासाठीच्या तरतुदी . 


वाचावे. - ( १ ) या कार्यालयाचा संस्था विसर्जनाचा मध्यंतरीय आदेश 

जावक क्रमांक सनिपा /वि -२ /बंदसंस्था /म. आ ./ कलम १०२/ 

सन २०१२, दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१२. 
( २) या कार्यालयाचा संस्था विसर्जनाचा अंतिम आदेश जावक 

क्रमांक सनिपा /बंदसंस्था / अं. आ ./ कलम १०२/ सन २०१२ , 

दिनांक ३० मार्च२०१२ . 
( ३) विसर्जन अधिकारी यांचेकडील दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०१७ रोजीचा नोंदणी रद्द करणेबाबतचा अहवाल . 
( ४) संस्था नोंदणी रद्द करणेबाबत दैनिक पुढारी या 

वर्तमानपत्रातील दिनांक १३ जानेवारी २०१६ रोजीची 
जाहीर नोटीस व दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रातील 

दिनांक १४ जानेवारी २०१६ रोजीचे शुद्धीपत्रक . 
( ५) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियम, १९६१ मधील अवसायनातील संस्थांची नोंदणी 
रद्द करण्यासाठीच्या तरतुदी. 

आदेश 
क्रमांक सनिपा/ वि - ३/ नों रद्द आ ./३२३८ / सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो 
की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/ पीएनआर/ एलएफटी/१३३५ / 
१९९४, दिनांक ७ मार्च १९९४ अन्वये नोंदणी केलेल्या श्री हनुमान 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , वारणवाडी , तालुका 
पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर संस्था दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचेबंद होईल . 

सदर आदेश माझी सही व कार्यालयाची मोहर यासह आज दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केले आहे . 

सुखदेव सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


क्रमांक सनिपा/ वि -३/ नों . रद्द / ३२३२/ सन २०१७ .- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये मी, सुखदेव सुर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
पारनेर , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की , या 
कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक एएनआर/पीएनआर/ बीएनओ/२३१८८/ १९५७ , 
दिनांक १२ जुलै १९५७ अन्वये नोंदणी केलेल्या पारनेर तालुका 
ग्रामपंचायत सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पारनेर, तालुका 
पारनेर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज कायद्यातील 
तरतुदीनुसार पूर्ण झालेले असल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर संस्था दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ पासून विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती एक व्यक्तीभूत संस्था निगमनिकाय म्हणून 
अस्तित्वात असल्याचेबंद होईल . 


पारनेर , २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१ , २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ २३ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१) चेअरमन/ सेक्रेटरी, साईदृष्टी हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा दिनांक १ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सादर 

केलेला पोट -नियम दुरुस्ती प्रस्ताव . 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ ( १) व कलम १५. 

आदेश 


क्रमांक विकास -१/ साईदृष्टी / पोनिदु/मंजूर / ३७६६/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १३ ( १) व कलम १५ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक असा आदेश देतो की , प्रस्तुत 
संस्थेच्या दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावान्वये, सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ मधील खालील 
पोट -नियम मंजूर करीत आहे. 
पोट -नियम क्रमांक 

मंजूर केलेल्या पोट-नियमाची शब्दरचना 
नोंदणी वेळचा मंजूर पोट -नियमातील क्रमांक I चा २ - अ , 

सोबतच्या पुरवणी क्रमांक ४ अन्वये मंजूर 
पोटनियम क्रमांक III चा -०४, पोट-नियम क्रमांक ५ चे ( अ ) 

पुरवणी क्रमांक ४ 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या विशेष साधारण सभेतील ठराव क्रमांक २ नुसार मंजूर झालेल्या दुरुस्त पोट-नियमाची नक्कल . 
दुरुस्त झालेल्या पोट - नियमाचेक्रमांक 

दुरुस्त झाल्यानंतर होणाऱ्या पोट - नियमांची शब्दरचना 
१ 
उपविधी क्रमांक I चे २ - अ 

संस्थेचा नोंदलेला पत्ता पुढीलप्रमाणे राहील . 
प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ एफ , प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ जी , प्लॉट क्रमांक 
३१ ते ३७/ एच व प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७ / आय , सर्व्हे नंबर २९८/ १ मौजे 

पाथर्डीशिवार , जिल्हा नाशिक . 
उपविधी क्रमांक III चे -०४ 

संस्थेचेकार्यक्षेत्र पुढीलप्रमाणे राहील . 
प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ एफ , प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ जी , प्लॉट क्रमांक 
३१ ते ३७/ एच व प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७ / आय, सर्व्हे नंबर २९८ /१ मौजे 

पाथर्डीशिवार , नाशिक जिल्ह्यापुरते मर्यादित राहील . 
उपविधी क्रमांक ५ चे( अ) 

संस्थेचे उद्दिष्ट खालीलप्रमाणे राहतील . 
( अ) मालकीहक्काच्या प्लॉटचा अधिनियम व त्याखालील नियमावलीनुसार 
मूळ मालकाकडून /बांधकाम धारकाकडून / प्रमोटर बिल्डरकडून जमीन व 
त्यावरील इमारत यात असलेला त्यांचा कायदेशीर हक्क व हितसंबंध 
हस्तांतरित करून घेणे याचा तपशील पुढीलप्रमाणे- इमारतीचे नाव साईदृष्टी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी या भूखंडावर इमारती बांधावयाचे असतील . 
त्या भूखंडाचेठिकाण सर्व्हे नंबर २९८/ अ, प्लॉट क्रमांक ३७ ते ३७ / एफ , 
प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ जी , प्लॉट क्रमांक ३१ ते ३७/ एच व प्लॉट क्रमांक 
३१ ते ३७ / आय यांसी क्षेत्रफळ सुमारे ८६८.०० चौरस मीटर आहे . या 

संबंधीचा तपशील अर्जात नमूद करण्यात आलेला आहे. 
टिप - सदर पुरवणी क्रमांक ४ च्या ४ प्रती स्वतंत्रपणे जोडलेल्या आहेत . 
संस्थेच्या दप्तरी असलेल्या उपविधीधारिकेस सदरचे पोट -नियम दुरुस्ती मंजुरीचे ज्ञापन जोडून ठेवण्यात येत आहे . 

संजय गिते , 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, नाशिक, तालुका नाशिक . 
नाशिक , ९ नोव्हेंबर २०१७ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १५ - २१, २०१८ / माघ २६ ते फाल्गुन २, शके १९३९ 


राहून आवश्यक ती कागदपत्रे दप्तरांसह आपला खुलासा/ म्हणणे सविस्तर 
या कार्यालयास सादर करावे. 

उपरोक्त मुदतीत आपणाकडून खुलासा/ म्हणणे प्राप्त न झाल्यास 
अथवा सादर केलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास , मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
येईल , याची नोंद घ्यावी . 

अंजली आ . वाघमारे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, जामखेड , 

जिल्हा अहमदनगर . 
जामखेड, २३ नोव्हेंबर २०१७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिजा/ वि -१ /पत/ क . १०२/ मध्यं . आ ./ ९१२/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १) (एक ) 
( दोन) मधील तरतुदीअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, अंजली 
आ . वाघमारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर शिवछत्रपती मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित, साकत, तालुका जामखेड , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे . तसेच कलम १०३ 
( १) अन्वये सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाचे 
श्री . पी . टी . टेकाळे, सहकार अधिकारी, श्रेणी-२, जामखेड यांची 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

या आदेशाच्या संदर्भात संस्थेचे काहीम्हणणे असल्यास या आदेशाच्या 
तारखेपासून तीस दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी सादर करावे. तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार 
आपले म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी 
ठीक १. ०० वाजता या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर 
सुनावणीप्रसंगी आपण समक्ष अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित 
राहून आवश्यक ती कागदपत्रे, दप्तरांसह आपला खुलासा/म्हणणे सविस्तर 
या कार्यालयास सादर करावे. 

उपरोक्त मुदतीत आपणाकडून खुलासा/ म्हणणे प्राप्त न झाल्यास 
अथवा सादर केलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास, मध्यंतरीय 
आदेश कायम करून संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारीत करण्यात 
येईल, याची नोंद घ्यावी . 
जामखेड, २३ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक सनिजा/ वि -१/ पत / क . १०२/ मध्यं. आ ./९१९ / सन २०१७ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( एक ) 
( दोन ) मधील तरतुदीअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अंजली 
आ . वाघमारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर वर्धमान गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, जामखेड , तालुका जामखेड , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे . तसेच कलम १०३ 
( १) अन्वये सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेसाठी या कार्यालयाचे 
श्री . एस . सी . वासकर, कनिष्ठ लिपिक , जामखेड यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

या आदेशाच्या संदर्भात संस्थेचे काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या 
तारखेपासून तीस दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी सादर करावे. तसेच नैसर्गिक न्यायाने प्राप्त संधीनुसार 
आपले म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ रोजी दुपारी 
ठीक १. ०० वाजता या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. सदर 
सुनावणीप्रसंगी आपण समक्ष अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधीमार्फत उपस्थित 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ २८६७/ सन २०१७ . - श्री. हेमंत बी. गायकवाड, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार यांना दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक 
२० ते २४ नोव्हेंबर २०१७ अर्जित रजेसह दिनांक २५ व २६ नोव्हेंबर 
२०१७ चौथा शनिवार व रविवार सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . हेमंत बी. गायकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. हेमंत बी. गायकवाड, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश एस . गुप्ता , जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. हेमंत बी. गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नंदुरबार हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परावर्तीत रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


२०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


